उपसंचालक (माहिती), गट-अ या संवर्गात 
पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/५८/प्र.क्र.१२/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
तारीख: २८ मे, २०१९ 


शासन निर्णय 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातीळ वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/ जिल्हा 


माहिती अधिकारी/ वरिष्ठ उपसंपादक/ जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) (वेतन बँड एस-१८ : 
४९१००-१५५८००) संवर्गात कार्यरत असलेल्या खालील अधिकाऱ्यांना उपसंचालक (माहिती), गट-अ 
( वेतन बँड एस-२३: ६७७००-२०८७०० ) या पदावर परि.३ मधील अटींच्या अधीन राहून निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून कामकाजाच्या व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने त्यांची 
रकाना (४) येथे त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व वर्तमान । ज्येष्ठतेनुसार । पदोन्नतीचा | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
पदनाम प्रवर्ग प्रवर्ग 
१ २ ३ 3 ४ 
णं श्री. अ. ला. SATAN, वि.मा.प्र. खुला | उपसंचालक (माहिती) (प्रकाशने), 
जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क 
परभणी महासंचालनालय, मुंबई 
२ | a. अनिरुद्ध ज. अष्टपुत्रे, खुला खुला | उपसंचालक (माहिती), कोल्हापूर 
जिल्हा माहिती अधिकारी, 
रायगड 
2. शासन आदेश क्र. मावज-२०१२/प्र.क्र.४१/३४-अ, दि.२.६.२०१२ अन्वये श्री. ग. व. मुळे 


यांना व शासन आदेश क्र. मावज-२०१५/ प्र.क्र.१७२/ ३४-अ, दिनांक १९.११.२०१६ अन्वये श्री. गोविंद 
अहंकारी यांना उपसंचालक (माहिती) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती. आता श्री. ग. व. 
मुळे व श्री. गोविंद अहंकारी यांना या आदेशान्वये उपसंचालक (माहिती), गट-अ या संवर्गातील पदोन्नती 
कोट्यातील रिक्‍त पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. सदर पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना ते सध्या कार्यरत असलेल्या पदावरच करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/५८/प्र.क्र.१२/३४-अ, 


३. वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही पुढे नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात 
करण्यात येत आहे:- 

अ) सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल 
केलेल्या विशोष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

ब) सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या 
पदोन्नतीच्या परिणामी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना कायमस्वरुपी नियमितपणाचा व 
सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


४. सर्वश्री आळूरकर व अष्टपुत्रे यांनी अन्य कोणत्याही आदेशांची वाट न पहाता त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच त्यांनी नवीन पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारुन 
त्याबाबतचा अहवाळ AA विनाविलंब सादर करावा. सदर अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदांच्या पदभाराबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी आव्यक ती पर्यायी व्यवस्था करावी. 


५. सर्वश्री आळूरकर व अष्टपुत्रे यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून १ महिन्याच्या 
आत वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक 
विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१९०५२८१४५५५१४७०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ramkisan Onc ncoemert ann our 


2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf1 54f99ecOb0d9e61320% 


Narayanrao MuSalle कडन णाचा : 


Date: 2019.05.28 15:03:14 +05'30' 


(रा. ना. मुसळे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व परिक्षा), मुंबई, 
५. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


०८ “७ AD OO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/५८/प्र.क्र.१२/३४-अ, 


६. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क,,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय, 
मुंबई, 

७. संचालक (माहिती), नागपूर-अमरावती विभाग, नागपूर/ मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद, 

८. उपसंचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, नवी मुंबई/ कोल्हापूर, 

९. जिल्हा माहिती अधिकारी, परभणी/ रायगड, 

१०. संबंधित अधिकारी (मावज मार्फत), 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/ रायगड/ कोल्हापूर, 

१३. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, नवी मुंबई, 

१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


